दुय्यम निबंधक, सेलू, जि. परभणी (लातूर विभाग) 
या कार्यालयाकरिता नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
क्रमांक : आस्थाप-२०२१/७६१/प्र.क्र.४८/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
का-९/आस्था-७/नवीन इमारत/सेलू/२०२१/२१०/२१, दिनांक २६.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, परभणी यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, सेलू या कार्यालयाच्या नवीन 
इमारत बांधकामसाठी रु.२,१५,१५,३६८/-(रुपये दोन कोटी पंधरा लाख पंधरा हजार तिनशे अडूसष्ट फक्त) 
इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी तयार केले 
असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, Nanded) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च 
तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२०२१ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, परभणी यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, सेलू या कार्यालयाकरीता नवीन 
इमारतीच्या बांधकामास रु.२,१५,१५,०००/- (रुपये दोन कोटी पंधरा लाख पंधरा हजार फक्त) इतक्या 
किंमतीस सोबतच्या सहपत्र अ अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 

(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 

मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 

ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७६१/प्र.क्र.४८/म-१ 


() प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र. H-¢, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४०४९ २४९७ - कॅपिटल आऊटले ऑन पब्लिक वर्क्स (२४) (०१) "दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे 
इमारत बांधकाम" या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 
०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३०९१६४७५१७०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647: 
0c823eb1b68c07dd43, postalCod 


d3da9cac2c12 
laharashtra, 


‘ode=400032, st=M: 
B HA H PA LAV serialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C9408 1 F8B8C9AFSC 
FCESAAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI SUBHASH PALAV 
Date: 


2023.03.09 16:54:04 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


Se] 
a 


१ 
२ 
2 


महालेखापाल, 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर. 

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, परभणी (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा 3), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (4-9), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पु 


८४) 


S oC 
a <-> ८ 


टू 


eh, 


CONSTRUCTION १0. शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/७६१/प्र.क्र.४८/म-१ 
UB-REGISTRAR OFFICE AT SELU, TALUKA: SELU, DISTRICT: १३२8१1. 


Lhe a ah i Se Ee eo 


RECAPULATION SHEET 


2) ESSENTIAL यव ESSENTIAL ITEMS 
een 


a क य रोया टस पते 
No. Particulars of Scope Norms (Unit Rate Rs. Per Cost (Rs.) Component Wise 
(A) Essential hence Saintimeter/Lumsum, ete.) _________ Sqmt/meter/L , etc. Total 
सन्त तावा तिच याज णय नट Essential Items (Components) q er/Lumsum, etc.) _ 
Total Buildin ] 
Scope & Proper (Builtup Area Sqm) As per Abst 
a) Ground Floor Area 43 
131.60 Per Sqm 33700.00 Rs. 4434920.00 
b) First Floor Area 131.60 PerSqm —-27000.00 Rs. 3353200.00 
_ eee ke eee यी es 
SUB TOTAL (a) 263.20 Sqm _ Rs. ____7988120.00 __ 
b) Fuel gas Pipeline Rs. 0.00 
०) Bio Digester Rs. 0.00 
d) Rain water Harvesting 263.20 Per Sqm 700.00 Rs. 184240.00 
e) Solar Roof Top Rs. 0.00 
f) Ramp For Handicaps Rs. 100000.00 
g) Furniture (50% Buitup area) _______________[13[.60 Per Sqm 5000.00 ९५७. _ 65800000 658000.00 
SUBTOTAL (b+ctd+etftg) RS Rs. 942240.00 
a वत मग याड 
2 Water supply and sanitation SUBTOTAL(?2) SMF । (a) २५. ___ -2”6९0-.७/ ___ Rs. 399406.00 
3 Electrification . 
(a) External “ 6% on (a) Rs. 479287.00 
(b) Internal é 5% on (a) Rs. .399406.00 
Fire Fighting Arrangements etc. 263.20 2700.00 Per Sym RS 710640.00 10640.00 
SUBTOTAL (3) ie RSIS TOTAL (3) Rs. 1589333.00 
a I यस्य नयन न्स तसल्या त्स या 
ae a ea ee a. SUB TOTAL (A)= (1)+#(2)+(3) Rs. 10919099.00 
(B) Miscellaneous Items 
i Utility Shifting (LT Line) As per Estimate Rs. 95856.00 
ii Paved Surfaces As per RA 357.02 Per Sqm. 1960 Rs. 699760.00 
iii C. C. Road As per RA 70.00 Per Rmt. 12600.00 Rs. 882000.00 
As per RA 150.00 Per Rmt. 7500.00 Rs. 1125000.00 


iv C.C. Drain 
रे. C. C. with B.B. Masonary As per RA 30.00 Per Rmt. 11500.00 Rs. 345000.00 
y Compound wall 3 


iv Parking As per RA 42.75 Per Sqm. 11900.00 Rs. 508725.00 
vi LandScaping 1.00 Per No 300000.00 Rs. 300000.00 
vii Soil Investigations & Detailed Survey. archilec services 2.50 % on (a) Rs. 199703.00 


_ SS ला सखया... CCtCi“<i‘“sé RAV COTALIA)D Re” @6?GlECQG UD TOTAL (8) Rs. Ms ci ESEBITOTAL (8) Rs. 4156044.00 


EEE oS  EESUBETOTAL (DAQGIMD ae -——= 
SUB-TOTAL (1)+(2)+(3)+(B) Rs 15075143.00 


(©) OPTIONAL TIMES 
1 Underground Water Tan for ater [larvesting 1.00 Per No 200000.00 Rs. 200000.00 
> Water mains , Storage & pump house , Borewell ete Ry. 0.00 
3 Airconditioning 1.00 Per No 200000.00 Rs. 200000.00 
a Lifts र Rs. 0.00 
5 External Toilets Rs. 0.00 
6 AB room. Area Lighting, Pumps. Genrater Rs. 2UN00U.09 
__7८0४ ___-----लसशशशश 1.00 Per No ee 0 3... २000 20000000) Rs. 200000.00 
a. =— SUBTOTAL IC) Rs 800000.00 
ee ——C—“=#SE..«&PROQUEAIGOST (P) = Weems ee 


$$$ 


Norms (Unit Rate Rs. Per 


POS EOS 008 Sqmt/meter/Lumsum, etc.) 


(D) PROVISIONS 
i) Add for Contingencies 
ii) Green Building 
ili) GST 
iv) Price Escalation 
४) Centage Charges 
१) Muncipal Council Charges 


4% on (a) 
5% on (a) 
12% on (P) 
10% on (P) 
5% on (P) 
4% on (P) 


——" _ - 
~ 
‘ “s, a 
कि ———_—Eornponent ' Wise 
Cost (Rs.) | 
Total — | 
oe aan 7 
Rs. 399400.00 
Rs. 1905017.00 
Rs. 15875 14.00 
Rs 793757.00 
Rs 635006.00 


ee 
§640225.00 


SUB TOTAL) 8.00 TOTAL (D) ———_———jsuB TOTAL का Rs. 5 718868 00 
_FOTAL PROJECT COST (TPC) (५५४५८५० (---- 55 +D) Rs. ue : 
TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C+D) a ee Say Re Laks Re 2815 Tar 


Say Rs. Lakhs 


QT eT OTe 
e12)t4 
कु]. 


